प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, आणीबाणीच्या 
कालावधीत लोकशाहीकरीता लढा देणा-या 
व्यक्‍तींना आर्थिक मदत, (2234C204) या 
खालील सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय 
अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बियुडी १४१९/प्र.क्र.१०१ /२०१९/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-०८ मे, २०१९. 


वाचा :-१. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ ,दि.०१ एप्रिल, २०१९. 
२. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी २०१९/प्र.क्र.९६/२०१९/२५, 
दि. ०१ एप्रिल, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार वित्तीय वर्ष २०१९-२० साठी 
अंतरिम अर्थसंकल्प विधान मंडळाने “महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक २०१९ मंजूर केलेले 
आहे. सदर विधेयक महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक ०८ मार्च, २०१९ मध्ये 
अधिनियम क्रमांक ०२ (दोन) म्हणून प्रसिध्द करण्यात आले आहे. त्यानुसार सन २०१९-२०चे चारमाही 
अनुदान (एप्रिळ, २०१९ ते जुले,२०१९ पर्यंत) वितरणासाठी प्रशासकीय विभागाच्या संबंधित 
सह/उपसचिवांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. या कार्यासनाशी संबंधित प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, 
आणीबाणीच्या काळावधीत लोकशाहीकरीता लढा देणा-या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य 
(२२३५९०७२०५), या खाली ₹.४२,००,००,०००/- (रुपये बेचाळीस कोटी फक्‍त) इतकी अर्थसंकल्पीय 
तरतूद मंजूर आहे. संदर्भाधीन क्र. (१) येथील परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने, सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदीपैकी रु. रु. २१,००,००,०००/- (रु एकवीस कोटी फक्त) इतक्या 
रकमेचे लेखानुदान निधी खर्चास वितरीत केले आहे. संदर्भाधीन क्र. ०२ नुसार माहे एप्रिळ २०१९ ते 
जुले २०१९ या चार महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पित निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या 
स्वाधीन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : - 


शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार प्रधानलेखाशीर्ष प्रधानळेखाशीर्ष २२३५, 
आणीबाणीच्या काळावधीत लोकशाहीकरीता लढा देणा-या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) 


(2234C204),, माहे एप्रिळ २०१९ ते जुलै २०१९ या चार महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय 


मंजूर तरतूदीपैकी ९,५३,२०,०००/- (रु. नऊ कोटी त्रेपन्न लाख वीस हजार फक्त) इतका निधी संबंधित 
जिल्हाधिकार्‍यांना त्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दर्शविलेल्या प्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकार्‍यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ 
महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२, नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र.१०१/२०१९/स्वासैक-१ 


मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक क्र. खर्चमेळ २०११/ 
प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, दिनांक १६/८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 


३. याप्रित्यर्थचा खर्च चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र.ए-५,२२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतन, (००) (०५) आणीबाणीच्या कालावधीत 
लोकशाहीकरीता लढा देणा-या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) yo इतर खर्च (२२३५७०७२०५) या 
लेंखाशीर्षाखालील सन २०१९-२० या वित्तिय वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत यावा. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०५०८१२५५५९७००७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Suresh 
Mahadeo Khade = 


(सु.म.खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री (सा.प्र)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र २, नागपूर, 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई, / महालेखापाल (लेखापरिक्षा), 
महाराष्ट्र २, नागपूर, 

उ .स. (स्वासैकक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२ 
सर्व जिल्हाधिकारी, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

११. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई 

१२. क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवड नस्ती (स्वासैक १). 


eon SG O&M 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र.१०१/२०१९/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय, क्रमांक: बियुडी १४१९/प्र.क्र. १०१/२०१९/स्वासैक-१, दि. ०८ मे, २०१९ सोबतचे 


विवरणपत्र 
अ.क्र. | जिल्हयाचे वित्तिय वर्ष २०१९-२० चे | निधी वितरण (रु.) 
नाव अर्थसंकल्पिय अंदाज (रु.) 

(१) (२) (३) (४) 

किं मुंबई उपनगर ७६८०००० २५६०००० 
२ | ठाणे ३२४०००० १०८०००० 
३ | पालघर प४३०००० १८१०००० 
४ | रायगड ४२०००० १४०००० 
५ | रत्नागिरी ७८६०००० २६२०००० 
६ | सिधुदुर्ग ३२४०००० १०८०००० 
७ | नाशिक ७१४०००० २३८०००० 
८ | जळगाव ७९५०००० २६५०००० 
९ | धुळे YoRovce १३४०००० 
नं नंदुरबार २१०००००० ७००००० 
Pa अहमदनगर ५१६०००० १७२०००० 
१२ | पुणे ४९९५०००० १६६५०००० 
१३ | सातारा ४९८०००० १६६०००० 
१४ | सांगली ४९८०००० १६६०००० 
१५ | सोलापूर ६५४०००० २१८०००० 
१६ कोल्हापूर ४११०००० १३७०००० 
१७ | औरंगाबाद १०८३०००० ३६१०००० 
१८ | जालना ३५४०००० ११८०००० 
१९ । बीड ६१८०००० २०६०००० 
२०  । नांदेड ९९००००० ३३००००० 
२१ | हिंगोली १५१८०००० ५०६०००० 
२२ | परभणी ३०९०००० १०३०००० 
२३ | लातूर ९७२०००० ३२४०००० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र.१०१/२०१९/स्वासैक-१ 


२४ । उस्मानाबाद २५२०००० ८४०००० 
२५ | अमरावती ९०९०००० ३०३०००० 
२६ | बुलढाणा २१४५०००० ७१५०००० 
२७ यवतमाळ १५६०००० ७२०००० 
२८ | अकोला ८४६०००० २८२०००० 
२९ । वाशिम ९००००० ३००००० 
३० | नागपूर ३७१४०००० १२३८०००० 
३१ वर्धा 22020000 २३२३६७०००० 
३२ । भंडारा ७८०००० २६०००० 
३३ | गोंदिया २६७०००० ८९०००० 
३४ । चंद्रपूर ७१४०००० २३८०००० 

एकूण ३०,४८,६०,००० | ९,५३,२०,००० 


Digitally signed by Suresh Mahadeo Khade 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 


5 U re S h Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=14c299447f4a6e6c33ab3f7a85fbf0 10628981 e82f8 


311a81d1cf974681485c2, 

M a h aqdeo K h AGA) seriainumber=ob4c833a6fe7c6tb7cb0a96a3e2bb7ad42d2 
83b8f0f7bfc1ae95298d60bacf1, cn=Suresh Mahadeo Khade 
Date: 2019.05.08 13:01:04 +05'30' 


(सु.म.खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


